वन विभागाची पुनर्रचना - प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
कार्यालयासाठी नवीन पदांची निर्मिती या 
योजनेत्तर योजनेतील पदांना सन २०२४-२५ 
करीता मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक:एफडीएम २०२४/प्र.क्र.२१/फ-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- १ ऑक्टोबर, २०२४. 


वाचा :- १) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.9७/फ-८, 
दि.१३.०९.२०१९ व दि.२१.०९.२०२१. 
२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक- एफडीएम २०२४/प्र.क्र.२१/फ-२ 
दि. 94.03.2028. 
३) उप वनसंरक्षक, (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर यांचे 
पत्र क्र.जा.क्र. कक्ष-३/योजनेत्तर/प्र.क्र.१४ (२३-२४/४३५, दि.०९.०९.२०२४. 
४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., 
दि.०६.०९.२०२४. 
प्रस्तावना :- 


वन विभागाची पुनर्रचना-प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयासाठी नवीन पदांची निर्मिती या योजनेत्तर 
योजनेतील ५ अस्थायी पदांना “वाचा” क्र.२ येथील दि.१५.०३.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत चाळू ठेवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आली होती. सदर 
पदांची मुदत दि.३१.०८.२०२४ रोजी संपुष्टात आली आहे. 


महसूल व वनविभाग शासन निर्णय क्र. एएफओ-१०१३/प्र.क्र.२४१/फ-७, दि.२०.१०.२०२१ अन्वये 
भावसे संवर्ग नियम १९६६ च्या नियम क्र. ४ (२) अन्वये प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (माहिती, तंत्रज्ञान व धोरण), 
नागपूर हे पद आस्थगित ठेवुन अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (माहिती, तंत्रज्ञान व धोरण), नागपूर हे पद 
तात्पुरत्या स्वरुपात बदल करण्यात आले आहे. सदर पदे पुढे चाळू ठेवणे आवश्‍यक असल्याने, उप 
वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर यांनी उपरोक्त “वाचा” क्र.३ येथील दि.०९.०९.२०२४ 
रोजीच्या प्रस्तावान्वये, सदरहू ५ अस्थायी पदांना सन २०२४-२५ मध्ये पुढे चाळू ठेवण्याबाबत शासनास 
विनंती केली आहे. “वाचा” क्र.४ येथील दि.०६.०९.२०२४ रोजीच्या वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये, 
दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय 
विभागांना प्रदान करण्यात आळे आहेत. त्यानुसार सदर अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


वन विभागाची पुनर्रचना-प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयासाठी नवीन पदांची निर्मिती या योजनेत्तर 
योजनेतील पुढीलप्रमाणे दर्शविलेल्या विवरण पत्रातील ५ अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२४ ते 
दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. तसेच सदर मुदत वाढ, महसूल व वन विभागाने “वाचा” 
क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या आकृतीबंधात या पदांचा समावेश आहे व सदर पदे सहा 
महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नाहीत या अटीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


पदसख्या 


अपर प्रधान मुख्य वनसरक्षक तत्रज्ञान वध 


॥ीय सहायक 


२. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/ 
१६/आ.पु.क., दि.०६.०९.२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास 
अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. तथापि, सदरहू शासन निर्णयातील तरतुदींचे योग्यरित्या पालन 
होईल, याची दक्षता प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वनबल प्रमुख) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी घ्यावी 


३. याबाबत होणारा खर्च “प्रधान शीर्ष २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन (योजनेत्तर) ०१ वनीकरण, ००१ 
संचालन व प्रशासन (०१) (०१) मुख्य वनसंरक्षक (२४०६ ००२२) ०१ वेतन” या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात 
यावा व सन २०२४-२५ या वर्षी त्याखालील मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४१००११२५८४३२८१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


igitally signed by SHILPA VINAY PATWARDHAN 
S H | L Pp A V | N AY DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
FOREST DEPARTMENT, 
2.5.4.20=505eeafe319e7d70f63a44a99a 1 67a7b82f519606935504b0 
9176ad120d080e, postalCode=! 


tra, 
erialNumber=2E5A83C1841FAABC41727E7EBE9ACESCE284A9564C 
BC908352616154B5CA4BSD, cn=SHILPA VINAY PATWARDHAN 
Date: 2024.10.01 12:45:00 +05'30' 


(शिल्पा पटवर्धन ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रतिलिपी :- 
१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सर्व) 
४) महाळलेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ लेखा परीक्ष), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
) 
) 


महाळेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता) / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 
७) वित्त विभाग, व्यय १०/अर्थसं-४/ मंत्रालय, मुंबई 
८) नियोजन विभाग (१४७५), मंत्रालय, मुंबई 
) वन विभागातील सर्व कार्यासने, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०) कार्यासन अधिकारी, ब-१ महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११) निवडनस्ती, फ-२ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


